माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा 
परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी 
संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व पदे 
भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था ८, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मंत्रालय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: २२ जून, २०२१. 
वाचा:- 
शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १४ जून,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधीत 
गट-क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १४ जून,२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये माहे मार्च,२०१९ मध्ये आरोग्य विभागाशी संबंधीत 
पदांकरिता आवेदनपत्र सादर केलेल्या सर्व उमेदवारांसाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये सूचना 
क्र. १ मध्ये नमूद संकेतस्थळामध्ये बदल करण्यात येत असून सदर संकेतस्थळ “www.maharddzp.in” 
या ऐवजी “ww.maharddzp.com” असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/॥/५/.॥॥8॥8/०$॥॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२२१६५८१४२०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dr Vasant Gopa a तची 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=19c1f05a32104713094b1 babbae721a60140a8f1f9e16ca 


Mane ae 
( डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (ग्रामविकास), महोदयांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), महोदयांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), महोदयांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Av AD 


Cc 
eS 


८८४) eC 
a el आ... आ स 


S 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था ८, 


८) अप्पर मुख्य सचिव (मा.व तं.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव (लेवको), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (विसु), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबई 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप आयुक्‍त (आस्थापन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.वि.), जिल्हा परिषद, (सर्व) 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सवी 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (सवी 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

निवडनस्ती (आस्था - ८) 


-0 
— 
es 


१६ 
१७ 
१८ 


—O 
Se TS HS Se YySe Se “कोळ 0 कळ. यील वट UWL 


20 
२१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


